मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथील 
स्वयंपाकगृहाच्या आधुनिकीकरणाच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- जेएलएम-०८१८/प्र.क्र.१४२/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, पुणे यांचे पत्र 
क्र.बीएलडी/मुंबई म.का./स्वयंपाकगृह/अधुनि/प्रस्ताव/८२५०/२०१८कक्ष-६(३), 
दि. २१.०८.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी कारागृहातील कैद्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या आहार व 
स्वच्छतेबाबत तपासणी करणेकामी नेमलेल्या समितीने व मा. उच्च न्यायालयाचे से.नि. 
न्यायाधिठा श्री. राधाकृष्णन यांच्या समितीने कारागृह भेटीदरम्यान स्वयंपाकगृहाचे 
आधुनिकीकरण करणेबाबत दिलेल्या आदेझानुसार मुंबई मध्यवर्ती कारागृह यांनी 
स्वयंपाकगृहाच्या आधुनिकीकरणासाठी अंदाजपत्रक व नकाशासह रु. ५७,३३,९२१/- इतका 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. 


सदर कामाचे सन २०१८-१९ च्या दरसूचीवर आधारित सविस्तर अंदाजपत्रक 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननीअंती परिगणित करुन मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील 
स्वयंपाकगृहाच्या आधुनिकीकरणाच्या कामासाठी रु ६३,०७,३१३/- लक्ष इतक्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती प्रदान केळी आहे. त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 

मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथीळ स्वयंपाकगृहाच्या आधुनिकीकरणासाठी 
रु. ६3,०७,३१३/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खाळील Recapitulation Sheet नुसार या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Name of Work : Renovation existing Kitchen to Model Barrack at Arthur Road Jail 


Recapitulation Sheet 


| SR. No. | No. |Particular = —(is—sSCidY Estimated Cost 
1 Renovation existing Kitchen to Model Kitchen | 52,12,655.00 
Barrack at Arthur Road Jail 
4% Contingency Fund 20,85,06.00 
5% Centage Charges 26,06,33.00 
12 % GST 62,55,19.00 
Total Amount Rs. 63,07,313.00 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०८१८/प्र.क्र.१४२/तुरुंग-२ 


२. सदरचे अंदाजपत्रक सन २०१८-१९ च्या दरसूचीवर आधारित असून, सदर 
अंदाजपत्रकामध्ये आकस्मिक खर्चासाठी ४ टक्के, वस्तु व सेवाकर मिळून १२ टक्के, सेंटेज 
चार्जेस ५ टक्के इ.साठी तरतूद समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. 


३. या प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्रमांक एच-८, your, सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च, १०१, बांधकाम, (००) (०) तुरुंग योजनांतर्गत योजना या ळेखाशीर्षाखाली सन 
२०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. १७.०४.२०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग पहिला, उपविभाग पाच, अनुक्रमांक-३, नियम १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग/इमारती-२ यांच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३६/१८/इमा-२, दिनांक १२.१०.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१०२०१६२१३१७०२९ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


न Digitally signed by Siddharth Vidyadhar Dhandore 
S | d d h art h ON: femment Of Maharashtra, 
ou=! tment, postalCode=400032, 


st=Mi 
Vi d d h 25.4. 35241 4c8a8937fd0998c! 
l ya Var b7ea489acfd97 1bb6de950e8d1d54f, 
serialNumber=5d16166df09e1 1 1cba9c7d 
b34011 1df7b21c5bOfffObe638e80ea9a 1b, 


Dhandore cr Sah dpe Shao 
(सि. fa. धांडोरे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


१. सचिव (बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. पोलीस महासंचालक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई. 

६. कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, औरंगाबाद. 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

९. लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, 

१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. कार्यासन अधिकारी, (व्यय-८ / विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


KKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


‘9ca8d81 


Se4e321 


